राज्यातील सर्व अकृषी सार्वजनिक विद्यापीठे 
व संलग्नित महाविद्यालये/संस्था इत्यादीमध्ये 
Integrated University Management 
System (IUMS) ही प्रणाली लागू 
करण्यासाठी Core Implementation 
Team गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०१६/प्र. क्र. ५६७/१६/विशि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २१ एप्रिळ, २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र. क्र. ५६७/१६/विशि-३, 
दि.१८ जानेवारी, २०१७ 
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन (मा.तं) विभाग, क्र.9॥॥)-मातंस/०६१/१/२०१७/)॥॥ (MH), 
दि.३ एप्रिळ, २०१८ 


झासन परिपत्रक :- 

Integrated University management System (IUMS) ही प्रणाली राज्यातील सर्व अकृषी 
विद्यापीठांना लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या प्रकल्पांतर्गत राज्यातील सर्व अकृषी सार्वजनिक 
विद्यापीठांना (IUMS) प्रकल्पाअंतर्गत, येत्या वर्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना, फॅकल्टी, विद्यापीठ अधिकारी, कर्मचारी, 
संलग्नित महाविद्यालये आणि इतर हितधारक इत्यादींना एक सहज अनुभव प्रदान करण्यासाठी विद्यापीठे मजबूत 
आयसीटी बँकबोनसह सुसज्ज होतील. 

त्यानुषंगाने संदर्भ H.2 येथील दि.३ एप्रिल, २०१८ च्या परिपत्रकाव्दारे अपर मुख्य सचिव (उच्च व 
तंत्रशिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली IUMS Project Steering Committee (PSC) तसेच प्रधान सचिव (मा.तं.) 
यांच्या अध्यक्षतेखाली Project Monitoring Committee (PMC) स्थापन करण्याबाबत आदेशा निर्गमित 
करण्यात आळे आहेत. सामान्य प्रशासन (मा. तं) विभागाने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील अकृषी 
सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या सर्व महाविद्यालयांमध्ये तसेच सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये Core 
Implementation Team गठीत करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. 


२. त्यानुषंगाने, खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. :- 
१) राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठाशी संलग्न प्रत्येक महाविद्यालयामध्ये खालील प्रमाणे Core 
Implementation Team गठीत करण्यात यावी. 


Principal/Vice Principal of Affiliated College Head 
Administration Cell 1 Representative 
IT Cell 2 Representatives 
Lecturer 2 Representatives 
Students 2 Representatives 


झासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र. क्र. ५६७/१६/विशि-३ 
२) या समितीची किमान हा प्रकल्प सुरु होईपर्यंत (Go- Live phase) प्रतिदिन बैठक घेणे आवश्‍यक 
राहील. या समितीची कार्ये सोबत जोडलेल्या प्रपत्र “अ” प्रमाणे राहतील. 


३) त्याचप्रमाणे, राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठामध्ये देखील खालीलप्रमाणे Core 
Implementation Team गठीत करण्यात यावी. 


Registrar Head 


University Departments 


Finance and Accounts 1 Representative 


Establishment 


Administration 


Thesis 


Affiliation 


IT Cell 


Faculty Appointment Unit 


Admission 

Examination 

Professor 2 Representatives 
Students 2 Representatives 


¥) या समितीची किमान हा प्रकल्प सुरु होईपर्यंत (Go- Live phase) प्रत्येक आठवड्यात 
दोनवेळेस बैठक घेणे आवश्‍यक राहील. या समितीची कार्ये सोबत जोडलेल्या प्रपत्र “ब” प्रमाणे 
राहतील. 


३. वर नमूद केलेल्या दोन्ही (महाविद्यालयीन/विद्यापीठीय) स्तरावरील समित्या गठीत करतांना त्यासाठी 
प्रतिनिधीत्व देण्याचे निश्चित केलेल्या प्रत्येक घटकातून वैयक्तितरित्या नामनिर्देशन करण्यात यावे. 
महाविद्यालयीन स्तरावर गठीत समित्यांबाबतची माहिती प्रत्येक सार्वजनिक विद्यापीठाने त्यांच्याकडे जतन करुन 
ठेवावी. याबाबत प्रत्येक सार्वजनिक विद्यापीठाने त्यांच्या स्तरावर सर्व संलग्नित महाविद्यालयांना आवश्‍यक त्या 
सूचना प्रसारित कराव्यात. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र. क्र. ५६७/१६/विशि-३ 


४. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०४२११७०४००४८०८ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढ Digitally signed by Sanjay A. Dharurkar 
S a ‘al a A DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
e ou=Higher and Technical Education Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=637145fd393d6d5c7 13e94e6da7bc6bee 


Dharurkar ४५५४४४४... 
(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


) मा. कुलपती यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) कुलगुरु, सर्व सार्वजनिक अकृषी विद्यापीठे. 

३) संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) कुलसचिव, सर्व सार्वजनिक अकृषी विद्यापीठे. 


प्रत माहितीसाठी - 

१ मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सामान्य प्रशासन (मा.तं) विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र. क्र. ५६७/१६/विशि-३ 


ares परिपत्रक, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र. क्र. ५६७/१६/विशि-३, 
दि. २१ एप्रिल, २०१८ सोबतचे प्रपत्र “अ 


The broad functions of the Core Implementation Team - College include the 
following, but not limited to as given below - 


. Provide overall leadership, vision and direction for the implementation of 


the Project across respective college. 

Provide guidance for successful implementation of the project. 

Creating a supporting environment for the success of the project with focus 
on change management and capacity building plans of various stakeholders. 
To ensure that all the identified authorized users are trained on the system 
by the onsite support team deployed by the System Integrator. 

Conduct regular meetings with the selected end users for issue resolution, 
if any. 

To update the respective parent university about the status / progress of 
implementation (on a weekly basis), including technical issues faced by the 
users. 

Act as a Liaison between the System Integrator and the college users for 
resolution of any technical issues that may arise from time to time. 
Facilitate data sharing between college and Maha IT / System Integrator’s 


representative. 


. Conduct periodic reviews with the onsite support team regarding the 


progress of implementation. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र. क्र. ५६७/१६/विशि-३ 


area परिपत्रक, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण1-२०१६/प्र. क्र.५६७/१६/विशि-३, 
दि.२१ एप्रिल, २०१८ सोबतचे प्रपत्र “ब” 


Functions — The broad functions of the Core Implementation Team - University 
include the following, but not limited to - 


Sa 


. Provide overall leadership, vision and direction for the implementation of 


the Project across respective University. 
Provide guidance for successful implementation of the project. 
Creating a supporting environment for the success of the project with focus 


on change management and capacity building plans of various stakeholders. 


. To ensure that all the identified authorized users are trained on the system 


by the onsite support team deployed by the System Integrator. 


. Conduct regular meetings with the selected end users for issue resolution, 


if any. 

To update the Project Monitoring Committee about the status / progress of 
implementation including technical issues faced by the users, across 
University and respective affiliated colleges. 

Act as a Liaison between the System Integrator and the university users for 
resolution of any technical issues that may arise from time to time. 
Facilitate data sharing between university and Maha IT / System 
Integrator’s representative. 

Conduct periodic reviews with the onsite support team regarding the 


progress of implementation. 


10.Resolve local issues. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


